सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
या कार्यालयातील एक अस्थायी पद पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसपीआय-२०२२/प्र.क्र.७५/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ /o8/ २०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसपीआय-२०१३/प्र.क्र.'४६०/१३)/२८, 

दिनांक १२/०२/२०१५. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसपीआय-२०२१/प्र.क्र.९०/का.२८, 
दिनांक १०.०३.२०२२ 

3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सैकवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का.२८, 

दि.२९.१०.२०२१ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १८/०८/२०२२ 

५) सैनिकी सेवापुर्व शिक्षण संस्थेचे क्र.१००२/एसपीआय-१/५०३,दि.१८/०८/२०२२ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील खालील 
अस्थायी पद दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ या ६ महिन्यांच्या कालावधीत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम व वेतन श्रेणी फक विभागाच्या शासन निर्णयांचा क्रमांक व 
दिनांक 
(१) (२) (3) (४) 
he सफाईंगार किं एसपीआय-१०८४/४५६३/१४/८५/२८, 
एस-१ : १५०००-४७६०० दि.२०/०५/८५. 
एकूणपदे| १ | 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक-- VY, SUNS 2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०- इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००- इतर कार्यक्रम (००) (०५) सेवा पूर्वाध्ययन 
संस्था (२२३५ ००७१) योजनेत्तर”, या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२०२३या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०२२/प्र.क्र.७५/का.२८ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०९०८१६३८३३२८०७ आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO 
DHOKE 


LAXMIKANT 
DN: CN = LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, ७ 
= IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT OF 

GOPALRAO DHOK Ee ee eo 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.09.08 16:45:55 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 


१) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको एन-१२, सेक्टर-३, मौलाना आझाद 
कॉलेजच्या मागे, नवीन औरंगाबाद - ४३१००३, 
) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र ( मुंबई / नागपूर), 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/२, महाराष्ट्र (मुंबई / नागपूर), 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 
) 
) 


सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२५), मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


